महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य 
परीक्षा -२०१३ मधील सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य, गट-अ या पदावर 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र.१०९/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.३७४/२/२०१३/१४-ब/१९, 

दि.०८.०२.२०२२ 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१५/७२/१५)/आ(संनि), 
दि.१४.१२.२०१५ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१ 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१ 


झासन निर्णय 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा - २०१३ अंतर्गत सहायक कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) गट-अ (राजपत्रित) या पदावर सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक 
परीक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या दिनांक ०७.१०.२०१५ च्या 
पत्रान्वये शिफारास प्राप्त झालेल्या ९६ उमेदवारांपैकी नियुक्‍तीस पात्र ठरलेल्या ९४ उमेदवारांना उपरोक्‍त 
संदर्भांकित क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या गट-अ च्या पदावर 
नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दि.१९.०९.२०१४ च्या घोषणेस, तसेच आयोगातर्फे महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवेतील गट-अ पदांसाठी घेण्यात आलेल्या २०१३ च्या परीक्षेच्या निकालास आक्षेप घेऊन 
TRS अनिल फरकडे (पूर्वाश्रमीच्या सरला मधुकरराव ढोके) यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधीकरण, नागपूर येथे मूळ अर्ज क्र.६६०/२०१५ दाखल केला होता. सदर मूळ अर्ज 
मा.न्यायाधिकरणाने दि.१५.०३.२०१९ च्या आदेशान्वये खारीज करण्यात आल्यामुळे उक्त आदेशास 
आव्हान देण्याकरीता श्रीम.सरला अनिल फरकडे (पूर्वाश्रमीच्या सरला मधुकरराव ढोके) यांनी त्याविरुध्द 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक ५७२१/२०१९ दाखल केली होती. 
सदर याचिकेवर मा.न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र.१०९/आ(संनि) 


“The impugned judgment and order dated 15/3/2019 to the extent, it affects the petitioner 
is hereby quashed and set aside. The respondent No.1 is directed to place the petitioner in the list 
of the recommended candidates dated 24/09/2015, for the appointment on the post of Assistant 
Executive Engineer (Civil) Group —A Water Resources Department in Open Category with all 


consequential benefits” 


३. मा.न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाकिंत H.9 येथील दिनांक 
०८.०२.२०२२ च्या पत्रान्वये (इ.मा.व.) (महिला) प्रवर्गातील श्रीमती सरला अनिळ फरकडे (पूर्वाश्रमीच्या 
सरला मुधकरराव ढोके) यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०१३ मधून अराखीव (महिला) 
या प्रवर्गातून विभागातील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली 
आहे. 


४. मा.उच्च न्यायालयाचा निर्णय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन 
श्रीमती फरकडे यांना “सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ” या पदावर सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-२० (रुपये ५६१००-१७७५००) मध्ये जलसंपदा 
विभागात दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी संदर्भाधिन क्रमांक ४ च्या अधिसूचनेच्या आधारे महसूल 


विभागीय संवर्ग वाटपानुसार खालीलप्रमाणे तात्पुरत्या नियुक्‍तीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव जात | नियुक्तीचा | बंधपत्राद्वारे | वाटप नियुक्तीसाठी 
प्रवर्ग प्रवर्ग पसंती । करण्यात | पदस्थापनेचे ठिकाण 
दिलेला | आलेला 


महसूल । महसूल 
विभाग विभाग 


TAGS अनिल फरकडे मुख्य अभियंता (जसं), 
(पूर्वाश्रमीच्या  श्रीम.सरला । इ.मा.व. | अराखीव नागपूर । नागपूर | जलसंपदा विभाग 
मधुकरराव ढोके) (महिला) अंतर्गत पाटबंधारे 
प्रकल्प विभाग, नागपूर 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
बांधकाम उप विभाग, 


नागपूर. 


५. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा वर्ग-१ गट-अ मधील श्रीमती फरकडे या उमेदवाराची 
तात्पुरती नियुक्‍ती ही दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील 
विहित अटी / शर्तीच्या अधिन असेल :- 


(१) | श्रीमती फरकडे यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा वर्ग-१ जलसंपदा विभागातील 
पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र.१०९/आ(संनि) 


(२)  श्रीम.फरकडे यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१ नुसार सदर विहित कालावधीत 
रुजू झाले नाही तर ते नोकरीची संधी गमावेल व त्यांचा नियुक्‍्तीकरीता विचार करण्यात येणार 
नाही. तसेच कार्यालय प्रमुखांनी एक महिन्यानंतर रुजू झाल्यास त्यांना रुजू करुन घेवू नये. 


(३) ।श्रीम.फरकडे परिविक्षाधीन उमेदवार ह्या सेवेत रुजू होणार आहेत किवा नाही ते 
दि.०२.०३.२०२३ पर्यंत शासनास लेखी स्वरुपात कळवावे. त्यांनी दिनांक 02.03.2023 पर्यंत 
काही न कळविल्यास ते वरील पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित 
धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


(४ | श्रीमती फरकडे ह्या दिनांक 03.03.2023 पर्यंत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा 
काही अपरिहार्य उचित कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ हवी असल्यास, त्यांनी शासनाकडून 
मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक असून तशी संमती न घेतल्यास किंवा शासनाकडून त्यांना मुदतवाढ न 
मिळाल्यास विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास श्रीमती फरकडे यांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप 
रद्द होतील व त्यांचा नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. 
यासाठी सदरहू उमेदवाराकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला 
जाणार नाही. 


(५) | मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही -२०१६ / 
प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(६) | संदर्भ wy येथील शासन अधिसूचने अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार श्रीमती फरकडे यांची सहायक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ या संवर्गातील ज्येष्ठता त्यांच्या रुजू झालेल्या 
दिनांकापासून निश्चित करण्यात येईल. 


(9) | श्रीमती फरकडे यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 


८) | श्रीम.फरकडे ह्या सहायक अभियंता श्रेणी -१ (स्थापत्य), गट-अ (राजपत्रित) या पदावर कार्यरत 
असल्यामुळे म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधीळ नियम १५ (४) मधील 
तरतूदींनुसार पुन:श्च वैद्यकीय तपासणी करण्याची आवऱ्यकता नाही. 


(९) श्रीमती फरकडे ह्या मागास प्रवर्गातील (इ.मा.व.) उमेदवार असल्याने त्यांनी जात प्रमाणपत्र व 
जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर केलेले आहे. 


(१०) | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने श्रीमती फरकडे यांची अराखीव feo) या प्रवर्गातून शिफारस 
केलेली आहे. यास्तव, श्रीमती eps यांचे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र संबंधित समितीकडून पडताळणी अहवालाच्या अधीन राहून त्यांना सहायक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र.१०९/आ(संनि) 


(११) | श्रीमती फरकडे यांनी हिदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली असल्याने त्यांना 
एतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


(१२) | श्रीमती फरकडे यांनी संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे. 


(१३) | आवश्यकता भासल्यास श्रीमती फरकडे यांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किवा 
भारताच्या संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात 
प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल 
त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 


परंतु 
(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 
लागणार नाही किंवा, 
() सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 


लागणार नाही. 


(१४) । वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार श्रीम.फरकडे यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 
त्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तिवेतन योजना [महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) 
नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४] आणि 
सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. 


(१५) श्रीमती फरकडे यांना सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या गट-अ च्या पदावर रुजू 
झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास, त्यांना शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची 
आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा 
स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्‍ती प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी 
परस्पर राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा 
राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अंनियो- 
२०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 

मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी सदरहू उमेदवाराची सेवा 
समाप्त करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१६) | संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी सेवेत दाखल होणाऱ्या श्रीमती फरकडे यांचा त्या हजर 
झाल्याचा दिनांकाचा अहवाल शासनाला व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक यांना तात्काळ सादर करावा. तसेच, विहित मुदतीत हजर न झाल्यास 
त्याबाबतचा अहवालदेखील शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावा. 


(१७) | श्रीमती फरकडे ह्या ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय 
अहवाल लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग 
प्रमुखांनी याबाबत संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता व शासनास कळवावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र.१०९/आ(संनि) 


(१८) | श्रीमती wees ह्या सध्या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीचे ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त 
झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यालय 
प्रमुख यांना सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही. 


(१९) । श्रीमती फरकडे यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/ 
कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. “ श्रीमती सरता 
HTS PES (TUATHA सरता ALERT ढोके, सहायक कार्यकारी SAAT (स्थापत्य, 
गट-अ यांना दोन वर्णाचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागु राहील. सदर कालावधीत श्री. फरकडे 
TRA धारेणाबुसार छासकीय कागकाज करण्यास सक्षण नसल्याचे तिध्द झाल्यास 
STORRS यांची AAPL सेवा कोणतीही TAT न देता समाप्त करण्यात येईल” 


(२०) | श्रीमती फरकडे, सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांनी परिवीक्षाधीन कालावधीत 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे काम योग्य अथवा अनुरुप न आढळल्यास 
त्यांची शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 


(२१) | सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार श्रीमती फरकडे यांना परिवीक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही 
वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. 


(२२) | संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता /कार्यकारी अभियंता यांनी श्रीमती was यांचा 
परिवीक्षा कालावधी समाप्तीबाबतचा/ परिवीक्षा कालावधी वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवी- २७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ 
मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत शासनास पाठवावा. 


(23) | श्रीमती फरकडे यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवी- २७१५/ 
प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या 
तरतूदी लागू होतील. 


(२४) | श्रीमती फरकडे ह्या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने त्यांची सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील वेतननिश्चिती शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : वेतन 
१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


(२५) | श्रीमती फरकडे यांनी नियुक्‍ती दिलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर तात्काळ रुजू अहवाल 
संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या स्वाक्षरीसह या विभागाकडे पाठवावा. अन्यथा त्यांना 
दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारलेली नाही असे समजून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. 


(२६) | विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार / आमदार / 
लोकप्रतिनिधी / खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण / दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास संबंधित उमेदवारांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 
तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र.१०९/आ(संनि) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२०११२४५२४६७२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावांने, 
ANIL VITTHAL 


DEOKATE 
(अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
SAUNT अनिल फरकडे (ई मेलद्वारे) 
प्रत :- 
ae अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
२. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
8. महासंचालक, मेरी, नाशिक. 
4. मुख्य अभियंता (द. व प्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर (५ प्रती) 
७. सर्व अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य) मंडळ 
८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 
ट्र महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक, 
qo. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे बांधकाम उप विभाग, नागपूर 
११.  महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२.  महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
१५. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
१६. उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षण)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१८. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


